सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र .२६ ] 


सोमवार , दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८ : श्रावण २२ , शके १ ९ ४० 


[किंमत ०.०० रु . ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ 


औरंगाबाद विभाग 


१ 


मुख्याधिकारी नगरपंचायत मंठा यांजकडून 


उक्त योजनेत फेरबदल/ बदल करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी ठराव 
क्र . १ व २ दिनांक २० जुलै २०१८ पारित केलेला आहे . 


मंठा शहराच्या प्रारुप विकास योजने मधील फेरबदल / बदलांच्या 
सुचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ 

चे कलम २८ ( ४ ) अन्वये प्रसिध्दी करण . 


ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४) खालील तरतूदी 
नुसार उक्त योजनेच्या मसुद्यात केलेले फेरबदल/बदल नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे. 


सूचना 


क्र.नपम / न.वि./ १७१/ २०१८.- ज्याअर्थी, मंठा नगर पंचायतीने , नियोजन 
प्राधिकरण म्हणून, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६, चे कलम २६ ( १) नुसार प्रारुप विकास योजना दि . ५ मार्च २०१८ 
च्या विशेष सभा ठराव क्रमांक ( १) नुसार नागरिकांच्या हरकती/ सुचना 
मागविण्यासाठी प्रसिध्द केली आहे . सदरची सुचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात औरंगाबाद विभागीय पुरवणी दिनांक १५ मार्च २०१८ रोजी 
प्रसिध्द झाली आहे . 


त्याअर्थी, उक्त प्रारुप विकास योजनेच्या मसुद्यात नियोजन 
प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (४) नुसार केलेल्या फेरबदलांची/ 
बदलांची सुची परिशिष्ठ “ अ ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, नागरिकांच्या 
माहिती साठी प्रसिध्द करण्यात येत आहे . सदर फेरबदल / बदल दर्शविणारा 
उक्त प्रारुप विकास योजनेचा नकाशा खालील नमुद केलेल्या कार्यालयात 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसाच्या कालावधीकरिता 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे . 


१. मुख्याधिकारी , नगरपंचायत मंठा. 


२. सहायक संचालक , नगररचना शाखा कार्यालय , औरंगाबाद . 


ज्याअर्थी, उक्त योजनेवर विहीत मुदतीत प्राप्त सुचना व हरकतींचा 
विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४) नुसार स्थापन झालेल्या 
नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे 
दिनांक १४ जून २०१८ रोजी सादर केला . 


मंठा जि . जालना , ७ ऑगस्ट २०१८ 


अध्यक्ष, 


मुख्याधिकारी, 


ज्याअर्थी, नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचारांती 
उक्त नियोजन प्राधिकरणाने , तो मान्य करुन तसेच नव्याने बदल सुचवून 


नगरपंचायत मंठा 


नगरपंचायत मंठा 


औ. भाग १ अ ( असा .) १ 


१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , सोमवार , दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८ : श्रावण २२ , शके १९ ४० 


भाग १ अ - असाधारण 


प्रपत्र - अ 


प्रारुप विकास योजना मंठा महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम-२८ ( ४ ) अन्वयेचे प्रस्तावित बदल दर्शविणारे तपशील . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम २६ 
अ.क्रा 

अन्वये प्रसिध्द विकास योजनेतील तपशील 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम २८ ( ४ ) 

खालील नियोजन प्राधिकरणाचा निर्णय 


१ 


ग.क्र .७३ आ.क्र .१३ बगीचा 


ग.क्र . ७३ मधील आरक्षण क्र . १३ बगीचा हे आरक्षण वगळुन सदर जागा 
रहिवास विभागात समाविष्ट करणे . 


२ 


ग.क्र.९ ६ आ.क्र .१४ खेळाचे मैदान 


ग.क्र . ९ ६ आ.क्र . १४ खेळाचे मैदान हे आरक्षण वगळुन सदर जागा 
रहिवास विभागात समाविष्ट करणे तसेच उत्तरे कडून प्रस्तावित १५ मी . 
रुंद रस्ता आरक्षणातून वगळण्यात यावा . 


३ 


ग.क्र .१०४ पैकी , १०५ पैकी , १०९ पैकी व ११० पैकी, आ.क्र .१५ 
शैक्षणिक संकुल 


ग.क्र . १०४ मधील आरक्षणाचे क्षेत्र आ.क्र . १५ शैक्षणिक संकुल हे आरक्षण 
भागशः वगळुन सदर जागा रहिवास विभागात समाविष्ट करणे. 


४ | ग . क्र . ४५१ आ.क्र . १ ९ घन कचरा व्यवस्थापन 


ग.क्र .४५१ आ.क्र . १ ९ सदर परिसरात ३ मंदिर संस्थाने असल्याने जागेबाबत 
पुनर्विचार व्हावा. 


५ 


सदर चुकीचे गट क्रमांक व सर्वेक्रमांक दुरुस्त करणे . 


प्रारुप विकास आराखडा मंठा मध्ये काही गट क्रमांक व सर्वे क्रमांक 
चुकीचे नमूद करण्यात असलेले आहे. उदा गट क्र . ४८ व ४९ 


६ | विडोळी फाटा ते शिवाजी चौक पर्यंत मुख्य रस्त्याची रुंदी ८० फुट | विडोळी फाटा ते शिवाजी चौक पर्यंत मुख्य रस्त्याची रुंदी ८० फुट ठेवावी 

असून त्यापुढील उसवद रोड पर्यंत ची रुंदी ८० फुट आहे . त्यापुढील उसवद रोड पर्यंत ची रुंदी ३३ फुट ठेवावी . 


७ 


गट क्रमांक ३९ मध्ये असलेले मंदिर दर्शविण्यात यावे. 


गट क्रमांक ३ ९ मध्ये न्यायालयाच्या मागील परिसरातील कैकाडी 
समाजाचे मंदिर दर्शविले नाही 


८ 


गट क्रमांक ४१ आरक्षण क्रमांक ७ दुकान केंद्र व भाजी बाजार 
पार्कीगचे आरक्षण . 


गट क्रमांक ४१ आरक्षण क्रमांक ७ दुकान केंद्र व भाजी बाजार पार्कीगचे 
आरक्षण वगळुन सदर जागा रहिवास विभागात समाविष्ट करवी . 


or 


सदर बाबी नकाशामध्ये दर्शविण्यात याव्यात . 


वार्ड क्रमांक ४ मधील बौध्द विहार वार्ड क्रमांक ९ मधील समाज 
मंदिर व वार्ड क्रमांक २ मधील विरशैव स्मशान भूमी नकाशामध्ये 
दर्शविलेली नाही 


मंठा, जिल्हा जालना , ७ ऑगस्ट २०१८ 


दुर्वाचनिय , 
मुख्याधिकारी , 
नगरपंचायत मंठा . 


By Chief Officer 


Publication of list of Modifications / Changes in Draft 
Development Plan of Mantha Nagar panchayat , Jalna, u /s 
28 ( 4 ) of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 

NOTICE 


Aurangabad , dated 15th March 2018 . 

And whereas, after considering the suggestions / 
objections to the said Plan received within stipulated period , 
the Planning Committee constituted u / s 28 ( 4 ) of the said Act , 
has submitted its report to the said Planning Authority on 
14th June 2018 . 


Whereas , the Mantha Nagar Panchayat,being Planning 
Authority, has published the Draft Development Plan of 
Mantha Nagar Panchayat u /s 26 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 , vide notice dated 
resolution No. 1 of 5th March 2018 for inviting suggestions / 
objections from generalpublic . The said Notice is published 
In Maharashtra GovernmentGazette of Aurangabad Division 


And whereas, the said Planning Authority after 
considering the report submitted by Planning Committee , 
accepted it and suggested changes in it and passed Resolution 
Nos. 1 & 2 dated 20th July 2018 to make modifications / 
changes to the said Plan and submit the said Plan for sanction 
to the Government u / s 30 of the said Act. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , सोमवार , दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८ : श्रावण २२ , शके १९ ४० 


3 


hours on working days for a period of 30 days and is also 
available on website . 


And whereas, it is necessary to publish the said 
modifications / changes made in the said Plan for inspection 
of the public as per section 28 ( 4 ) of the said Act. 

Now , therefore , the list ofmodifications/changes made 
u /s 28 (4 ) of the Act, by the said Planning Authority is hereby 
published as Appendix - A as per the provisions of said Act 
for information of the public. The said Draft Development 
Plan showing the modifications/changes is kept open for the 
inspection of the public in the following offices during office 


1. The Chief Officer,Mantha Nagar Panchayat. 

2. Assistant Director, Town Planning, Aurangabad / 
Town Planner, Jalna . 


Mantha Jalna , 7th August 2018 


President 


Chief Officer 


Nagar Panchayat Mantha Nagar Panchayat Mantha 


SHEDULE - A 

DRAFT DEVELOPMENT PLAN OF MANTHA 
DETAILS OF PROPOSED CHANGES U /S 28 ( 4 ) OF MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN 

PLANNING ACT, 1966 


Sr. 
No. 


DETAILS OF PUBLISED CHANGES 
DEVELOPMENT PLAN U / S 26 OF 

M.R.T.P.ACT, 1966 


DECISION OF PLANNING AUTHORITY 

U /S 28 ( 4 ) OF M.R.T.P.ACT, 1966 


1 


Site No. 13 Gut No. 73 Garden reservation 


The entire area of Site No .. 13 Garden from Gut No. 73 
is deleted reservation included in residential zone 


2 


Site No. 14 Gut No. 96 Ground reservation 


The entire area of Site No.. 14 Play Ground from Gut 
No. 96 is deleted reservation & included in residential 


zone 


3 


Site No. 15 Gut No. 104 (p ) 105 (p ) 106 (p ) 109 
(p ) & 110 (p ) Educational Complex reservation 


Part of Site No.. 15 Educational Complex from Gut No. 
104 ( p ) is deleted from reservation & included in 
residential zone. 


4 


Site No. 19 Gut No. 451 solid Waste 
Management reservation 


Within the area of reservation of solid Waste 
Management there are 3 Mandir sansthane . So solid 
Waste Management site should be reconsider. 


The gut No. are to be corrected . 


5 


In draft development plan of Mantha some gut 
No. are misprint e.g.48 & 49 


6 


Vidoli fata to Shivaji chowk up to usavad road is 
80 feet wide . 


Vidoli fata to Shivaji chowk up to usavad road is to be 
kept 80 feet wide & up usavad road width is to be kept 
33 feet. Ú 


7 


In gut No. 39 back side of Nyayalaya Kaikadi 
MaharajMandir is not shown on plan . 


In gut No. 39 back side of Nyayalaya KaikadiMaharaj 
Mandir is to be shown on plan . 


8 


Site No. 07 gut No. 41 Shopping Center & 
Vegetable Market Parking reservation . 


The entire area of Site No. 07 Shopping Center & 
Vegetable Market Parking from gut No. 41 is deleted 
from reservation & included in residential zone. 


9 


Budha Vihar in ward No. 4 Samaj Mandir in ward 
No. 9 Virshaiv Smashan Bhumi in ward No. 2 are 
not shown on plan . 


Budha Vihar in ward No. 4 Samaj Mandir in ward No. 
9 Virshaiv Smashan Bhumi in ward No. 2 are not shown 
on plan . 


Mantha , Jalna 7th August 2018 


Chief Officer, 
Nagar PanchayatMantha. 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . अजय शिवाजी गंगावणे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


